श्री. खंडेराव तु. पाटील यांची सचिव, मुंबई मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन, मुंबई या पदावर पदस्थापना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक १६.११.२०२१ रोजीचे आदेश. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे दिनांक 93.92.2029 रोजीचे 
पत्र. 
आदेशा 


संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये श्री.खंडेराव तु. पाटील, मुख्य महाव्यवस्थापक, मुंबई मेट्रो रेल 
PMR, मुंबई यांना वेतनश्रेणी एस-३० मध्ये रु. १४४२००/- ते २१८२००/- या वेतन संरचनेत सचिव व 
सचिव समकक्ष पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार प्रस्तुत आदेशान्वये श्री. खंडेराव तु. पाटील यांची प्रपत्र बढतीने (पदोन्नतीने) सचिव, मुंबई मेट्रो रेल 
कार्पोरेडान, मुंबई या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात येत आहे. 
२. श्री. खंडेराव तुकाराम पाटील यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम, ४०, 
परिशिष्ट-२, अट क्र. १८ नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर 
तरतूदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कमाल कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा राहील. त्यानंतर 
त्यांना त्यांची मुदतवाढ आवश्‍यक असल्यास या विभागाकडे विनंती अर्ज करणे आवश्‍यक राहील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२२४१५०३३६४०१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 


POOJA BHASKAR ८: 

UDAWANT 
(पुजा भा. उदावंत ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


श्री. खंडेराव तु. पाटील, सचिव, मुंबई मेट्रो to कार्पोरेशन, मुंबई. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
४. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

६. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय 

७. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८.अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन 


१० 


आदेशा क्रमांकः एपीपी-११२१/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-२ 


. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन, मुंबई. 


११. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 


१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 
१७ 


rn 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


२५ 


es 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


30 


. महालेखापाल 2 (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 

. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. उपसचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (साविस) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 
रोखशाखा (2 जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती. 


